RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २२ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ४२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 

महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडुन 

परिशिष्ट ७ ब 


मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०३ / का -०६ , दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर 
अधिनियम म्हणुन संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली मी डॉ . माणिक गुरसळ , जिल्हाधिकारी पालघर निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसुचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे मोखाडा नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 
आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसुचित जाती , अनुसुचीत जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचीत जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग व स्त्रीयांसाठी राखीव सर्वसाधारण जागांसह ) 
जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . / न.प्रशासन / क -१ / टे -१ / न.पं.निवडणूक / कावि -५० ९ / २१ दिनांक १२/११/२०२१ च्या 
आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १० , 
पोटकलम ( १ ) च्या परंतुका मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दती प्रमाणे मोखाडा नगरपंचायत क्षेत्रातील राहिवाश्यांच्या माहितीसाठी दिनांक 
१२/११/२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्या अनुसरून आलेल्या ०२ हरकतीचा सर्वंकष विचार करून सादर प्रभाग रचनेस मा . 
प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांनी पत्र क्र.कार्या -२ / नपा -२ / 
निवडणूक / आरक्षण सोडत / २०२१-२२ / २५१ , दि .२२ / ११ / २०२१ अन्वेय प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास व त्यासोबतच्या नकाशास अंतिम मान्यता 
दिली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . माणिक गुरसळ , जिल्हाधिकारी पालघर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , कलम ( १ ) अन्वेय प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निन्मोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्रमांक न . प्रशासन / क -१ / टे -१ / न.प.निवडणूक / कावि -५२५ / २१. — ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा क्र . ४० ) च्या कलम ९ , पोट कलम ( २ ) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , तथा विभागीय आयुक्त , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई यांनी प्रसिध्द केलेल्या क्र.नपा -२ / प्र.क्र .२२० / २०२१ दिनांक ११/११/२०२१ चे शासन राजपत्रान्वये मोखाडा नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसुचित जाती , अनुसुचीत जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) 
राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत :: 


> 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४२-१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


- 


१७ 


०० 


१३ 


०० 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखुन ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 

( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसुचित जाती , 
अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ ) अनुसुचित जाती 
( ब ) अनुसुचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


० ९ 


०० 


०७ 


०० 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०२ 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 

( ६ ) त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र . क्र . ०३ / का -०६ दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० पोट कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन मी जिल्हाधिकारी , पालघर याद्वारे उक्त नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसुचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसुचीत जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी राखीव सर्वसाधारण जागांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
( ७ ) या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या -१०२७३ अनुसूचित जातीची लोकसंख्या- १७५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या -७६७८ 

आरक्षणाची जागा 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 
प्रभागाचे नाव 

प्रभागाची एकूण लोकसंख्या , अनुसूचीत 
प्रभाग 

जसे ( अनु.जाती / 
जातीची लोकसंख्या , अनुसूचित जमातीची प्रभागाची व्याप्ती 

प्रभागाच्या सीमा 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या 

नागरिकांच्या 

मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरुन ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
घोसाळी 

घोसाळी पुर्णगाव , 

माळीपाडा 
आसे रस्त्याच्या पूर्व गभालपाडा 

अनुसूचित जमाती 
पश्चिमेकडील भाग 

स्त्री 
अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 

दक्षिण - मोखाडा 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ६ ९ ० 

पश्चिम 
गभालपाडा , 

घोसाळी- आसे उत्तर -चास शीव 
माळीपाडा 

रस्त्याच्या पुर्वेकडील | पूर्व – पोशेरा शीव 

अनुसूचित जमाती 
भाग व गभालपाडा 
अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 

दक्षिण वारघडपाडा 

पश्चिम -घोसाळी 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ६१ ९ 


अनु . जमाती / 


१ 


उत्तर 


- 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -६ ९ ० 


- 


चास शीव 


२ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ६१ ९ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


3 


३ 


आरक्षणाची जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे ( अनु.जाती / 
अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या , अनुसूचीत 
जातीची लोकसंख्या , अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


मागासवर्ग 


स्त्रियांसाठी धरुन ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( २ ) 
गुंबाडपाडा 
वारघडपाडा , 
आसरानगर 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -६४७ 


गुंबाडपाडा , 
वारघडपाडा , 
आसरानगर 


अनुसूचित जमाती 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या -६४७ 


- 


४ 


प्रभागाची एकूण 


लोहारपाडा 
मूळ 


लोहारपाडा , 
हायस्कुलच्या 
पाठीमागील भाग , 
पिंपळाचापाडाच्या 
पुर्वेकडीलभाग 


लोकसंख्या -६६८ 
अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- २० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ४२२ 


उत्तर -गभालपाडा 
पूर्व - पवारपाडा शीव 
दक्षिण - कावळपाडा 
पश्चिम - के बी पी 
हायस्कूल प्र.क्र.९ 
उत्तर - घोसाळी 
पूर्व - वारघडपाडा 
दक्षिण - के बी पी 
हायस्कूल 
पश्चिम - नविवाडी 
उत्तर - घोसाळी प्र.क्र .१ 
पूर्व - लोहारपाडा प्र.क्र .४ 
दक्षिण - प्रभाग क्र .८ 
पश्चिम - टाकपाडा 


सर्वसाधारण- स्त्री 


7 


नविवाडी , 
गणेशनगर 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५ ९ ७ 


नविवाडीवर्तकनगर , 
गणेशनगर 


अनुसूचित जमाती 

स्त्री 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- २२ 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ५२० 


६ 


राजीवनगर 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ७४० 


राजीवनगर , 
बकुळीचापाडा 


उत्तर - चास शीव 
पूर्व - नविवाडी प्र.क्र .५ 
दक्षिण - वाघ नदी 
पश्चिम - वाघ नदी 


अनुसूचित जमाती 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ७४० 


दर्गाआळी 
अंबिकावाडी 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -६७५ 


दर्गाआळी , 
अंबिकावाडी 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या -६५४ 


अनुसूचित जमाती 

स्त्री 


उत्तर -प्र.क्र .८ चा काही 
भाग 
पूर्व - प्रभाग क्र .१२ 
दक्षिण - बंगलापाडा 
प्र.क्र .१३ 
पश्चिम -वाघ नदी 
उत्तर- नविवाडी प्र.क्र .५ 
पूर्व पिंपळपाडा प्र.क्र . १० 
दक्षिण - प्रभाग क्र .१२ 
पश्चिम -प्रभाग क्र .१२ 


वनविभाग 
कार्यालय ते 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -६२६ 


धानमेहेर , 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०३ 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ०८ 


पार्वती पाटील 
ते वैभव 
पाटील , अशोक 
पाटील ते 
मधुकर पाटील , 
शांतराम 
संकपाळ 
यांच्या 


इरफान रावथार ते 
मनोज धानमेहर , 
अशोक पाटील ते 
मधुकर पाटील यांचे 
घरापर्यंत , वैभव 
पाटील ते पार्वती 
पाटील यांचे घरापर्यंत 


अनुसूचित जमाती 


घरापासून ते 


अर्बन बँकपर्यंत 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


आरक्षणाची जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे ( अनु.जाती / 
अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या , अनुसूचीत 
जातीची लोकसंख्या , अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


मागासवर्ग 


स्त्रियांसाठी धरुन ) 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


९ 


के बी पी 
हायस्कूलच्या 
पाठीमागील 
भाग 
कावळपाडा , 
धोडीपाडा 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -६०३ 
अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- २० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ४६८ 


सर्वसाधारण 


१० 


- 


४ 


पिंपळाचा पाडा | प्रभागाची एकूण 
पूर्ण 

लोकसंख्या- ५४४ 
आनंदवाडी , 

अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- १ ९ 
मारुती मंदिर 
ते सक्सेस 

अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या -३८१ 
कॉम्पुटर 


सर्वसाधारण 


- 


के.बी.पी. 

उत्तर - लोहारपाडा 
हायस्कुलच्या प्र.क्र .४ 
पाठीमागील भाग , पूर्व - गुंबाडपाडा 
कावळपाडा , 

दक्षिण - प्रभाग क्र . १० 
धोडीपाडा 

पश्चिम- पिंपळपाडा 

प्र.क्र .१० 
आनंदवाडी- शबीर | उत्तर - लोहारपाडा प्र.क्र . 
शेख ते सचिन वैद्य 
- जावेद शेख ते 

पूर्व - धोडीपाडा 
लक्ष्मीनगर , 

दक्षिण - वार्ड क्र . १४ चा 
पिंपळाचापाडा 

काही भाग 

पश्चिम -प्रभाग क्र .११ 
रघुवीर डिंगोरे ते 

उत्तर - प्रभाग क्र .८ 
शांताराम मुकणे , पूर्व - लक्ष्मीनगर प्र.क्र . 
सुशिला मुळे , 

१४ 
भुमी अभिलेख , 

दक्षिण - प्रभाग क्र . १३ 
शारदामंदिर 

चा काही भाग 
पाठीमागील भाग 

पश्चिम - प्रभाग क्र .१२ 
गुलाब मनियार यांचे 

उत्तर - प्रभाग क्र .८ 
घरापासुन ते 

पूर्व - मुख्य रस्त्याच्या 
नंदकुमार भागवत , 

पुर्वेकडील भाग 
कमल गोंदके यांचे 

दक्षिण- बुधर आळी 
घरापर्यंत 

प्र.क्र .१३ 
पश्चिम - अंबिकावाडी 


११ 


मुख्य रस्त्याच्या | प्रभागाची एकूण 
पुर्वेकडील भाग | लोकसंख्या- ५१ ९ 

अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- २० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- १५७ 


अनुसूचित जमाती 

स्त्री 


१२ 


मुख्य रस्त्याच्या | प्रभागाची एकूण 
पश्चिमेकडील 

लोकसंख्या -५४३ 
भाग 

अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- २३ 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- १ ९९ 


अनुसूचित जमाती 

स्त्री 


प्र.क्र .७ 


१३ 


बंगलापाडा 
बुधरआळी 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -६७५ 


- 


सर्वसाधारण- स्त्री 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०६ 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ४५६ 


१४ 


शांतीनगर , 
लक्ष्मीनगर , 
गजानन 
कॉलनी , 
पाटीलनगर , 
जांभ्याचा 


- 


बंगलापाडा , 

उत्तर - मुख्य रस्त्याच्या 
बुधरआळी 

पश्चिमेकडील प्र.क्र .१२ 
पूर्व - शांतीनगर प्र.क्र . 
१४ 
दक्षिण - घाटकरपाडा 

पश्चिम -वाघनदी 
शांतीनगर , 

उत्तर - के बीपी 
लक्ष्मीनगर , 

हायस्कूल 
गजाननकॉलनी , 

पूर्व - धोडीपाडा 
पाटीलनगर , 

दक्षिण - घाटकरपाडा 
जांभाचापाडा , 
मोरीचापाडा , रमेश 

पश्चिम - मुख्य रस्त्याच्या 
मुतडक ते तलावाची | पूर्वेकडील भाग 
पुर्वेकडील बाजू 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -५६६ 
अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ४२ 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- २४१ 


अनुसूचित जमाती 


पाडा , मोरीचा 


पाडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


आरक्षणाची जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे ( अनु.जाती / 
अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या , अनुसूचीत 
जातीची लोकसंख्या , अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


मागासवर्ग 


स्त्रियांसाठी धरुन ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१५ 


तेलीपाडा , 
जव्हारफाटा , 
तोरणशेत ते 
वाहूतपाडा 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -५०३ 


तेलीपाडा , 
जव्हारफाटा , 
तोरणशेत ते 
वाहुतपाडा 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ५०३ 


उत्तर - बंगलापाडा 
प्र.क्र .१३ 
पूर्व - गोंदे खुर्दची शीव 
दक्षिण मोरखडक 
प्र.क्र .१७ 
पश्चिम - घाटकरपाडा 
प्र.क्र . १७ 


अनुसूचित जमाती 


- 


१६ 


आंबेपाना 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -५३२ 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ५३२ 


श्रीमती . सुमन बांडे 
यांचे घरापासून ते 
ग्रामीण रुग्णालय 
कर्मचारी 
निवासस्थान , 
मोखाडा , आंबेपाना 


उत्तर - बंगलापाडा 
प्र.क्र .१३ 
पूर्व - वाहूतपाडा 
प्र.क्र . १५ 
दक्षिण - घाटकरपाडा 
प्र.क्र . १७ 
पश्चिम- वाघ नदी 


अनुसूचित जमाती 

स्त्री 


घाटकरपाडा व 
मोरखडक 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -५२६ 


घाटकर पाडा व 
मोरखडक 


उत्तर - आंबेपान्हा 
प्र.क्र .१६ 


अनुसूचित जमाती 

स्त्री 


अनुसुचित जातीची लोकसंख्या- ०० 
अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या- ४४१ 


पूर्व - तेलीपाडा प्र.क्र . १५ 
दक्षिण - वाघ नदी 
पश्चिम - वाघ नदी 


पालघर , 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


डॉ . माणिक गुरसळ , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४२-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


- 


BY THE COLLECTOR , PALGHAR DISTRICT 


SCHEDULE 


TA 


In exercise of the powers conferred on me by order 5. TFA34T / HY - P028 / 7.59.03 / 061 - o & Dated - 09 / 11 / 2021 of 
the State Election Commission , Maharashtra , I , Dr. Manik Gursal , Collector Palghar proposes to make the 
following draft order under sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayat and Industrial Township Act , 1965 ( Mah . XI of 1965 ) ( hereinafter referred to as the said act ) 
to fix for the Mokhada Nagarpanchayat , the number and the extent of the wards into which the said 
Nagarpanchayat area shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes 
and the Backward Class of Citizen and Woman for General ) as the case may be , as shown in the schedule to 
the draft order , bearing No. NP / K - 1 / T - 1 / NP Election / WS . - 509 / 21 dated 12/11/2021 , was published dated 
12/11/2021 as required by the provision to sub - section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayats And Industrial Township Act , 1965 , for information of the residents of the Mokhada 
Nagarpanchayat . After carefully considering 02 objections received in respect of the said , The Regional 
Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi Mumbai , vide his 
letter No. कार्या -२ / नपा -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत / २०२१-२२ / २५१ , Dated 22/11/2021 has approved the Draft Ward 
Formation with Map . Hence , I , Dr. Manik Gursal , Collector Palghar District in exercise of the powers 
conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 


Order 


No. M.C.Administration / D - 1 / T - 1 / N.P.Election / Sr. - 525 / 21 .--- WHEREAS , the Hon . Regional Director 
of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai by Government 
No. NP - 2 / CR - 220 / 2021 , Dated - 11 / 11 / 2021 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra 
Municipal Council , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XI of 1965 ) has fixed for the 
Mokhada Nagarpanchayat the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward class of Citizens and Women ( including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward class 
of citizens ) as shown below : 


- 17 


1. The number of Councillors to be elected 
2. The number of seats to be reserved 

a ) for the Scheduled Castes 
b ) for the Scheduled Tribes 
c ) for the Backward Class of Citizens 


- 00 


- 13 
- 00 


3. The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of 

seats reserved for women belonging to the Scheduled caste , Scheduled Tribes 
and Backward Class of citizens ) 


- 09 


4. Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for women 

belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
citizens from amongst the Seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


- 


6 


- 00 


- 07 


Tribes and Backward Class of citizens as shown in item at serial number 2 
( a ) , ( b ) and ( c ) respectively , are as under 

a ) for the Scheduled Castes 
b ) for the Scheduled Tribes 

c ) for the Backward class of citizens 
5. Number of seats reserved for women as General 

Category ( number of seats at serial number 
3 minus number of seats at serial number 4 ) 


- 00 


- 02 


6. Now , Therefore , in exercise of the powers Conferred on me by order No. 317 / 94 

रानिआ नप 
202379.57.03 / 08T - 0 & , Dated - 09 / 11 / 2021 of the State Election Commission Maharashtra read with 
sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayat and 
Industrial Township Act , 1965 ( Mah . XI 1965 ) I , Dr. Manik Gursal , Collector Palghar hereby 
fix the number and extent of the wards in to which the said Nagarpanchayat area shall be divided 
and specify the ward in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribe and 
Backward Class of Citizens and Women ( Including women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribe and the Backward Class of citizens and Woman as General ) , as the case may be , as 
shown in the Schedule to this order . 


7. This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following 

the date of this Order . 


SCHEDULE 


Total Population as per 2011 census -- 10273 


Scheduled Caste Population -- 175 


Scheduled Tribes Population --- 7678 


Ward 


Extent of the ward 


Boundaries of the ward 


Name of the 
ward , if any 


No. 


Total Population 

of the Ward . 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


If the seat is 
reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 


women 
( Including S.C. 
woman S.T. 


woman or 
B.C.C. woman ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


Ghosali 


North - Mali Pada 


- 


Total population 
of the Ward - 690 


Ghosali Whole 
Village , Western 
Part of Ase Road 


East - Gabhal Pada 


SC population - 00 


South - Mokhada 
West - Boundary of Chas 


Scheduled 
Tribes - 
Woman 


ST population 
690 


2 


Gabhalpada , 
Malipada 


Total population 
of the Ward- 619 


Ghosali - Ase Road 
Eastern Part And 


North - Boundary of Chas 
East - Boundary of 


Scheduled 

Tribes 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४२-२ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


- 


Ward 


Name of the 


Extent of the ward 


Boundaries of the ward 


If the seat is 


No. 


ward , if any 


Total Population 

of the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 

women 
( Including S.C. 
woman S.T. 

woman or 
B.C.C. woman ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


SC population - 00 


Gabhal Pada 


Poshera 
South - Warghad Pada 
West - Ghosali 


ST population 
619 


3 


North - Gabhalpada 


- 


Gumbadpada , 
Varghadpada , 
Aasaranagar 


Total population 
of the Ward- 647 


Gumbad Pada , 
Varghad Pada , 
Asara Nagar 


SC population - 00 
ST population 
647 


East - Boundary Of 
Pawarpada 
South - Kawal Pada 


Scheduled 

Tribes 


West - K.B.P. Highschool 
Ward No. 9 


4 


Loharpada 
Mul 


Total population 
of the Ward - 668 


Lohar Pad , back 
side of High school , 
Eastern Part Of 
Pimpal Pada 


North - Ghosali 
East - Warghadpada 
South - KBP High School 


General - 


Woman 


SC population- 20 
ST population 
422 


West - Navivadi 


5 


North - Ghosali W.N.1 


- 


Navivadi , 
Ganeshnagar 


Total population 
of the Ward- 597 


Navi Wadi Vartak 
Nagar , Ganesh 
Nagar 


East - Loharpada W.N. 4 


Scheduled 
Tribes - 


SC population- 22 


South - Ward No. 8 


Woman 


ST population 
520 


West - Takpada 


6 


Rajeev Nagar 


Total population 
of the Ward- 740 


Rajiv Nagar , 
Bakulicha Pada 


North - Boundary of Chas 
East - Navivadi W.N. 5 


South - Wagh River 


Scheduled 

Tribes 


SC population - 00 
ST population 
740 


West - Wagh River 


7 


Darga Aali , 
Ambikawadi 


Total population 
of the Ward- 675 


Darga Lane , 
Ambika Wadi 


North - Some Part of Ward 
No. 8 


East - Ward No. 12 


SC population - 00 
ST population 
654 


Scheduled 
Tribes - 
Woman 


South - Bangalapada 
W.N. 13 


West - Wagh River 


8 


North - Navivadi W.N. 5 


- 


Forest Dept 
Office to 
Dhanmeher , 


Total population 
of the Ward- 626 


Irfan Rawthar To 
Manoj Dhanmeher , 
Ashok Patil To 


East - Pimpalpada W.N. 10 


Scheduled 

Tribes 


SC population - 03 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


- 


९ 


Ward 


Name of the 


Extent of the ward 


Boundaries of the ward 


No. 


ward , if any 


Total Population 

of the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


If the seat is 
reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 

women 
( Including S.C. 
woman S.T. 

woman or 
B.C.C. woman ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


ST population - 08 


South 


Ward No. 12 


House of Madhukar 
Patil , Vaibhav Patil 
To House of Parvati 
Patil 


West - Ward No. 12 


- 


Parwati Patil 
to Vaibhav 
Patil , Ashok 
Patil to 
Madhukar 
Patil , 
Shantaram 
Sankpal's 
House to 


Urban Bank . 


9 


Total population 
of the Ward - 603 


North - Loharpada 
Ward No. 4 


Back Area of 
KBP High 
School , 
Kavalpada , 
Dhodipada 


Back Side of K.B.P 
High school , Kaval 
Pada , Dhodi Pada 


East - Gumbadpada 


SC population - 20 
ST population 
468 


General 


South - Ward No.10 


- 


- 


West - Pimpalpada 
Ward No. 10 


10 


- 


Total population 
of the Ward - 544 


North - Loharpada 
Ward No. 4 


Pimpalpada , 
All 
Anandwadi , 
Maruti 
Temple to 
Success 
Computer 


SC population- 19 
ST population 
381 


Anand Wadi- Javed 
Shaikh to Sattar 
Ansari , Madhukar 
Gavali to Irfan 
Shaikh , Pimpalacha 
Pada 


East - Dhodipada 
South - Some part of 
Ward No. 14 


General 


West - Ward No. 11 


11 


North 


Ward No.8 


Eastern Area 
of Main Road 


Total population 
of the Ward- 519 


Raghuvir Dingore 
To Shantaram 
Mukne , Sushila 
Mule , Land Record , 
Back Side of 
Sharada Mandir 


East - Lakshmi Nagar 
Ward No. 14 


SC population - 20 


Scheduled 
Tribes - 


ST population 
157 


South - Some part of Ward 
No. 13 


Woman 


West - Ward No. 12 


12 


North - Ward No.8 


- 


Western Area 
of Main Road 


Total population 
of the Ward- 543 


- 


House of Gulab 
Maniyar To 
Nandkumar 
Bhagwat , Kamal 
Gondake's House 


East - Eastern Area of Main 
Road 


SC population- 23 


Scheduled 
Tribes - 
Woman 


South - Budhar Aali Ward 


- 


ST population 
199 


No. 13 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


- 


Ward 


Name of the 


Extent of the ward 


Boundaries of the ward 


If the seat is 


No. 


ward , if any 


Total Population 

of the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 

women 
( Including S.C. 
woman S.T. 

woman or 
B.C.C. woman ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


West - Ambikawadi Ward 
No. 7 


13 


Bangalapada , 
Budhar Aali 


Total population 
of the Ward- 675 


Bangala Pada - 
Budhar Aali 


North Western Area of 
Main Road 12 . 


SC population - 06 
ST population 
456 


East - Shanti Nagar 
Ward No. 14 


General - 
Woman 


South - Ghatkarpada 


West - Wagh River 


14 


North - KBP High School 


- 


Shanti Nagar , 
Lakshmi 
Nagar , 
Gajanan 
Colony , 
PatilNagar , 
Jambhyacha 
Pada . Moricha 


Total population 
of the Ward- 566 
SC population- 42 
ST population 
241 


East - Dhodipada 
South - Ghatkarpada 


Shanti Nagar , 
Laxmi Nagar , 
Gajanan Colony , 
Patil Nagar , 
Jambhacha Pada , 
Moricha Pada 
Ramesh Mutadak 
To Eastern Side of 
Lake 


West - Eastern Area of 
Main Road 


Scheduled 

Tribes 


Pada 


15 


Total population 
of the Ward- 503 


Teli Pada , Jawhar 
fata . Toaranshet To 


North - Bangalapada Ward 
No. 13 


Telipada , 
Jawhar Phata , 
Toranshet to 
Vahutpada 


Vahut Pada 


East - Gonde Khurdchi shiv 


SC population - 00 
ST population 
503 


South - Morkhadak Ward 


Scheduled 

Tribes 


- 


No. 17 


West - Khatkarpada Ward 
No. 17 


16 


Aambepana 


Total population 
of the Ward- 532 


North - Bangalapada Ward 
No 13 


SC population - 00 
ST population 
532 


Mrs. Suman 
Bande's House To 
Rural Hospital 
Employees 
Quarters , Mokhada 
Ambe Pana 


East - Vahutpada 
Ward No. 15 


Scheduled 
Tribes - 
Woman 


South - Ghatkarpada Wa 
No. 17 


West - Wagh Nadi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


- 


११ 


Ward 


Name of the 


Extent of the ward 


Boundaries of the ward 


If the seat is 


No. 


ward , if any 


Total Population 

of the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 

women 
( Including S.C. 
woman S.T. 

woman or 
B.C.C. woman ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


17 


- 


Ghatkarpada 
& Morkhadak 


Total population 
of the Ward- 526 


Ghatkar Pada and 
Morkhadak 


North - Aambepanha Ward 
No.16 


Scheduled 
Tribes - 


SC population - 00 


East - Telipada Ward No.15 
South - Wagh Nadi 
West - Wagh Nadi 


ST population 
441 


Woman 


Palghar , 
Date : 22nd November 2021 . 


DR . MANIK GURSAL , 

Collector , Palghar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


